सातारा जिल्ह्यातील जावली तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०४ मार्च,२०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/५५/४९३७/२०२०, दि.२१/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील जावली तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
निपाणी ग्रामपंचायत, ता. जावली, जि. सातारा यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच निपाणी ग्रामपंचायत, ता. जावली, जि. सातारा 
यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व 
ग्रामपंचायत निपाणी यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्‍यातील 
खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणुन दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक । दर्जोन्नरत करावयाची । दर्जोन्नती 
एकूण लांबी(कि.मी.) | नंतरचा क्रमांक 


ia मान्टीमुरा हात्रेवाडी  । ०/० ते ४/०० ४.०० कि.मी. मीण मार्ग-३३९ 
निपाणी रस्ता, जावली 


एकूण ४.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२१/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६७७२.०३ -- ४.०० म्हणजेच 
६७७६.०३ कि. मी. इतकी होईल. 

हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३०४१३०२२३८८१८ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant . 
Vi k p . | 2.5.4.20=2b1bad66664b 11 1e3bf66db1d526143e814dbst 
t 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vii krao Patil 

I n aya rao a I bate 3021,0304 13:10:52 40530" ae ds 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

2) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा. 

६) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (दक्षिण),जिल्हा परिषद, सातारा. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) ग्रामसेवक, निपणी ग्रामपंचायत, ता. जावली, जि. सातारा. 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


